महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः HST - १११८/प्र.क्र.०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १० डिसेंबर, २०१८ 


आदेठा 


श्री. कि.म.शार्दुल, कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग यांची प्रशासकीय कारणास्तव 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) नुसार बदली करण्यात येत असून, त्यांची 
बदलीने पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन ३३ (निवडणूक शाखा) येथे करण्यात येत आहे. 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. श्री. कि.म.शार्दुल, क.अ. यांना सामान्य प्रशासन विभागात 
रूजू होण्यासाठी या आदेशान्वये दि.११.१२.२०१८ (म.पू) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. श्री. 
शार्दुल, HA. यांनी इतर कोणत्याही आदेझ्ञाची प्रतिक्षा न करता सामान्य प्रशासन विभागात रूजू व्हावे. 
सदरचे आदेशा हेच HARA sear असून संबंधित विभागांनी स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची 
आवर्यकता नाही. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१०१७३८४४४३०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan a पया, 
Bhimrao Guray/ Seeman 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्री. कि.म.शार्दुल, कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
प्रत, 


१) अ.मु.स./प्रधान सचिव /सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

2) सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/ आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

३) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


